FABRIS  शासनाकरीता नक्षलविरोधी 
अभियानाकरीता नवीन हेलिकॉप्टर खरेदी 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/२८-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: ६ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/२८-अ, दि.८.०५.२०१८ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/२८-अ, दिनांक २७/७/२०१८ 
३) संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.डीए/एडीएम/८८२/२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये शासनाच्या नक्षलग्रस्त अभियानाकरीता नागपूर येथे स्थित 
करण्यासाठी एअरबस हेलिकॉप्टर्स या कंपनीकडून ।1१४५ हे हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यासंदर्भात 
शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र१, २, ३ व ४ 
मध्ये परकीय चलनात झालेल्या दरातील वाढीनुसार खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


a दि.०८ मे, २०१८ च्या हासन| शाुध्दीपत्रकातील फरकाची रक्‍कम 
म निर्णयात नमूद दर प्रस्तावित दर 
US$ 4 = रुपये Wo US$ 9 = रुपये ८० 

“हेलिकॉप्टर खरेदी | “हेलिकॉप्टर खरेदी रु.१०,३४,७०,०००/ 


करण्याबाबत विमानचालन | करण्याबाबत ऱ 
संचालनालयाने केलेल्या | विमानचालन 

निविदा प्रक्रियेतील विहीत | संचालनालयाने केलेल्या 
अटी व शार्तीनुसार जर्मनी | निविदा प्रक्रियेतील 
येथील,/॥"७५5 Helicopters, | विहीत अटी व शर्तीनुसार 
Deutchland Gmbh, जर्मनी येथील Airbus 


IndustriestraBe 8, | Helicopters, 


Donauworth, Germany | Deutchland Gmbh, 
या उत्पादक कंपनीकडून | industriestraBe 8, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/२८-अ, 


Hayy हे नवीन हेलिकॉप्टर 


Donauworth, 


टुल्ससहीत खरेदी | Germany या उत्पादक 
करण्यासाठी व याप्रित्यर्थ कंपनीकडून Hay हे 
एकूण यु.एस.डॉलर | नवीन हेलिकॉप्टर 
$१,०३,४७,०००/- शी | टुल्ससहीत खरेदी 
समतूल्य विनिमय दराने | करण्यासाठी व याप्रित्यर्थ 
अंदाजे ($ १ = रु.७०/- रु. एकूण  यु.एस.डॉलर 
७२.४३ कोटी (प्रचलित | $१,०३,४७,०००/- शी 
दरानुसार) खर्चास मंजूरी | wages विनिमय दराने 
देण्यात येत आहे.” अंदाजे ($ १ = रु.८०/- 
रु.८२,७७,६०,००० 
(प्रचलित दरानुसार) 
खर्चास मंजूरी देण्यात 
येत आहे.” 
या प्रित्यर्थ चाळू आर्थिक वर्षी | या प्रित्यर्थ चाळू आर्थिक | रु.२,०६,९४,०००/- 


खालील नमुद verte 
एकुण खरेदी रक्कमेच्या २० 


वर्षी खालील नमुद 
उद्दिष्टार्गत एकुण खरेदी 
२० टक्के 
म्हणजेच $ २०,६९,४०० 


टक्के म्हणजेच $ | रक्कमेच्या 
२०, ६९,४०० (अंदाजे 
रु.१४.४९ कोटी) रक्कम | (अंदाजे 


अथवा त्यावेळच्या प्रचलित 
परकीय चलन दरानुसार 


रु.१६,५५,५२,०००) 
रक्‍कम अथवा त्यावेळच्या 


आगाऊ स्वरुपात अदा 


प्रचलित परकीय चलन 


करण्यास व सदर रक्‍कम 


दरानुसार आगाऊ 


संक्षिप्त देयकाद्वारे खर्ची 


स्वरुपात अदा करण्यास 


टाकण्यास खालील अटींच्या 


व सदर रक्‍कम संक्षिप्त 


अधिन राहून शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


देयकाद्वारे खर्ची 
टाकण्यास खालील 
अटींच्या अधिन राहून 
शासन मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/२८-अ, 


3 | कंपनीशी करण्यात येणाऱ्या । एअरबस हेलिकॉप्टर्स 'रु.८,२७,७६,०००/- 
करारनाम्यातील या कंपनीबरोबर 
तरतूदीनुसार उर्वरित ८० | झालेल्या करारा नुसार 
टक्के रक्कम म्हणजेच | ८०% रक्‍कम ही ३०% व 
$८२,७७,६०० (अंदाजे | 40% अशा दोन टप्प्यात 
रु.५७.९४ कोटी) रक्‍कम | अदा करावयाची आहे. 
अथवा त्यावेळच्या प्रचलित | त्यानुसार 

परकीय चलन दरानुसार 
अदा करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


३०% रक्कम US$ 
३१०४१०० नुसार 
रुपयातील (US$ १ = 
रुपये ८० किंमत 
रु.२४,८३,२८,०००/- 


आणि 

५०% रक्कम US$ 
५१७३५०० नुसार 
रुपयातील 


(US$ १ = रुपये ८० 
किंमत .४१,३८,८०,०००/- 


अशी मिळून ८०% 
रक्‍कम 
रु.६६,२२,०८,०००/- 


४ | रुपये १४.४९ कोटी परि.क्र.४ मध्ये ज्या ज्या 
ठिकाणी रुपये १४.४९ 
कोटी आहेत त्या 
ठिकाणी रु.१६.५५ कोटी 
वाचावे. 


३. एअरबस हेलिकॉप्टर्स या कंपनीस US$ या परकीय चलनातील भारतीय मूल्यानुसार २०% 
आगाऊ रक्कम रु.१४.४९ कोटी संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अदा करण्यात आली असून 
परकीय चलनातील फरक लक्षात घेता या शुध्दीपत्रकानुसार फरकाची रक्‍कम रु.२,०६,९४,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/२८-अ, 


(प्रचलित दरानुसार) सबंधित देयकाद्वारे संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये अटी 
व शर्तीच्या आधारे अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


४. याबाबतचा होणारा खर्च मागणी क्र.ए-४, “२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा (११४) परिवहन 
साधनांची खरेदी व परिरक्षण (००) (०२) विमान चालन विषयक सल्लागार, महाराष्ट्र शासन (अनिवार्य) 
२०७० ०१५६” या लेखाशिर्षातंर्गत “५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामग्री” या उद्दिष्टाखाळील सन २०१८- 
१९ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध अर्थसंकल्प तरतूदीतून भागविण्यात यावा, व त्याच लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


ष्‌. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०९१११४५९०३४७०७ असा se हे 
शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sandhya Ashok Bageshwar 

S a Nn d h a AS h (0 k : C=IN, o=Governmen: htra, ou=General 
Administration 0 t, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4, 4d4a8d57e69da6499480bc974f1 8dca56ad5541c4795df943 


imber=ba5a637883d7b445558182d 1fd79c7e47a2d65e5094F 


Bageshwar कवणा ण णा 
(सं.अ.बागेश्वर) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीसाठी सादर, 

१. प्रधान सचिव (विमानचालन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 

३. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), HATHA, मुंबई Yoo ०३२. 
४. उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
ठू 
९ 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. Airbus Helicopters, Deutchland Gmbh, IndustriestraBe 4, Donauworth, 
Germany 
१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


